मुख्य महानगर दंडाधिकारी 
मुंबई या न्यायालयासाठी 
TAIN VISA करुन 
घेतलेल्या सेवांचे वेतन 
भागविण्यासाठी निधि वितरीत 
करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२१०/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ 
२ मुख्य महानगर दंडाधिकारी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र.१२५१/२०२२, 
दिनांक ०९.०६.२०२२ 
३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग समक्रमांक दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय- 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी मुंबई या न्यायाळयासाठी बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घेतलेल्या 
सेवांचे वेतन भागविण्यासाठी २०१४ ०२३४ या लेखाशीर्षाखालील "Io Harel सेवा" या उद्दीष्टाखाली 
खालील ARITA अ.क्र. (३) येथील रकान्यात नमूद एकूण रुपये ६०, ६६,०००/- (रुपये साठ लक्ष सहासष्ट 
हजार फक्त) इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे. त्यापैकी ५०% 
मर्यादेत निधि वितरण उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (३) येथील दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 


अ. | न्यायालयाचे नाव | मंजूर पुरवणी | ५०% मर्यादेत | ५०% मर्यादेत | नियंत्रक 
क्र मागणीची वितरीत वितरीत अधिकारी 
रक्‍कम केलेली रक्कम करावयाची संकेतांक 
(रुपये) (रुपये) उर्वरीत रक्‍कम 
eal 2 3 [| & 
| मुख्य महानगर | ६०,६६,०००/- | 30,33,000/- ३०,३३,०००/- 3००४१ 
दंडाधिकारी मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२१०/का.१२ 


२. सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (००)(१०७), इलाखा शहर 
दंडाधिकारी न्यायालये (००) (००)(०१) इलाखा शहर दंडाधिकारी न्यायालये (२०१४ ०२३४ याया 
लेखाशीर्षाखाली १० कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांतर्गत मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त तक्त्यातील 
नमूद कामांकरीता मंजूरी देण्यात आलेल्या रक्‍्कमेपैकी उर्वरीत ५०टक्के इतक्या मर्यादेतील निधि रुपये 
३०,३३,०००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष तेहतीस हजार फक्त) नियंत्रक अधिकारी, मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी मुंबई यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयासाठी आवश्‍यक तो खर्च 
उपरोक्त नमूद लेखाशीर्षाखाळील सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०६२/२०२२/व्यय-५, 
दिनांक २५.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०२१७०१०९०२१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NITIN V JIWANE: 


(नि. fa. जिवने ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 

२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५ / अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 

७. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ११, २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


